आरे दुग्धवसाहतीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी 
तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड 
यांच्याकडील १ मुख्य सुरक्षा रक्षक व २५ सुरक्षा 
रक्षक यांची बाह्य यंत्रणेव्दारे ३ वर्ष कालावधी करीता 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एएमसी- २०१४/प्र.क्र.५९ /पदुम-१० 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:- १) शासन पत्र क्र. एएमसी-२०१४/प्र.क्र.५९/पदुम-१०, दि.३०/०४/२०१५ 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/ वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२/८/२०१६. 
३) शासन पत्र क्र. एएमसी-२०१४/प्र.क्र.५९/पदुम-१०,दि.१६/५/२०१८ 
४) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे पत्र क्र. आदुवि-१६ (१/आरे जमीन/सुरक्षा 
रक्षक/प्र.क्र.०२/भाग-३/२०१८/४६५७,दि.१७/१०/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

आरे दुग्धवसाहतीमधीळ अतिक्रमण रोखण्यासाठी तसेच अंतर्गत सुरक्षेसाठी सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड 
यांच्याकडून २५ सुरक्षा रक्षक व १ मुख्य सुरक्षा रक्षक यांची दि. ६/५/२०१५ ते दि. ५/५/२०१८ अशा ३ वर्षाच्या 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यास संदर्भ क्र. १अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. तदृनंतर संदर्भ क्र. 3 येथील 
दि.१६/५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड यांच्याकडील सुरक्षा ठेक्यास दि. ६/५/२०१८ ते 
दि.५/११/२०१८ अशा सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता, आयुक्त 
दुग्धव्यवसाय यांच्या संदर्भ क्र. ४ येथील प्रस्तावानुसार आरे दुग्धवसाहतीमधीळ अतिक्रमण रोखण्यासाठी व 
तेथील सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड (शासन मान्य संस्था) यांच्याकडील१ मुख्य 
सुरक्षा रक्षक व २५ सुरक्षा रक्षक यांची बाह्य यंत्रणेव्दारे ३ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आरे दुग्धवसाहतीमधील अतिक्रमण रोखण्यासाठी व तेथील सरकारी मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी 
सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड (शासन मान्य संस्था ) यांच्याकडील १ मुख्य सुरक्षा रक्षक व २५ सुरक्षा रक्षक यांची बाह्य 
यंत्रणेव्दारे ३ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र सुरक्षा कर्मचारी पदनाम सुरक्षा कर्मचारी संख्या मानधन प्रतीमहा 
(प्रतीसुरक्षा कर्मचारी) 
१ | मुख्य सुरक्षा रक्षक A २२,८२१/- 
२ सुरक्षा रक्षक २५ २२, ३६०/- 
एकूण २६ प्रती महा खर्च रु.५,८१,८२१/- 


(एकूण १ मुख्य सुरक्षा रक्षक व २५ सुरक्षा रक्षक) 
आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास यांनी वरील सुरक्षा कर्मचारी वर्ग सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड यांचेकडून 
परस्पर उपलब्ध करुन घ्यावा. तसेच सदर सुरक्षा रक्षक ठेक्याच्या ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर 
आवड्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएमसी- २०१४/प्र.क्र.५९ /पदुम-१० 


तसेच SYA, PUA यांनी उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे पोळीस चारित्र्य पडताळणीचे प्रमाणपत्र व 
इतर विहीत अर्हता प्राप्त केळी असल्याची खात्री करुन घ्यावी . तसेच त्यांना योग्य वाटतील अशा अटी शार्ती 
नमूद करुन संबंधित संस्थेशी करारनामा करुन वरीलप्रमाणे सुरक्षा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करुन द्यावा . 

२. एक मुख्य सुरक्षा रक्षकाकरीता रु. २२८२१/- दरमहा या प्रमाणे तीन वर्षाकरीता रुप 
८,२१,५५६/- व १ सुरक्षा रक्षकाकरीता रु. २२,३६०/- दरमहा याप्रमाणे २५ सुरक्षारक्षकांकरीता 
रु.५,५९,०००/- दरमहा याप्रमाणे तीन वर्षाकरीता रु. २,०१,२४,०००/- असा एकूण मिळून रुपये 
२,०९,४५,५५६/- इतका खर्च होणार आहे. 
सदरचा खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची करण्यात यावा. 
लेखाशिर्ष - मागणी क्र. डी-५ 

२४०६- दुग्धव्यवसाय विकास विभाग (योजनेत्तर) 

(00) (102) दुग्धविकास प्रकल्प 

(०१) आरे दुग्धवसाहत 

(02) (09) कार्यालयीन खर्च 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०११११२१५२२९६०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Raskar Balasaheb Kisan 
Date: 2019.01.11 12:22:03 +05'30' 


(बा.कि.रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई-१८ 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्धवसाहत, गोरेगांव (पू), मुंबई-६५ 
८. महालेखापरिक्षक (लेखापरिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई उपनगर, वांद्रे (पू), मुंबई-५१ 
१०. सिक्युरिटी गार्ड बोर्ड 
(व्दारा आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ 
११. निवडनस्ती (कार्यासन -पदुम-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


